सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात जिल्हा 
वार्षिक योजनेतंर्गत प्राप्त अनुदानातून 
संस्थेकरिता यंत्र खरेदीस प्रशासकीय 
मान्यता. 


कामा व ऑल्ब्लेस रुग्णालय, मुंबई 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : सीएचएम-२०१९/प्र.क्र.२५५/प्रशा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : १५ जानेवारी, २०२० 


वाचा: १) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 

उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 

3) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक ०७.०३.२०१८ 

४) जिल्हाधिकारी,जिल्हा नियोजन समिती, मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालय मुंबई , 
यांचे पत्र क्र. जिनिसमुंश/जिवायो/मंनि/सर्वसायो/२०१९-२०/६७८, दि.२६.०४.२०१९ 

५) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवैशिवस/कावरऑरु,मुंबई 
/ जिवायो/२०१९-२०/४-म/१३०५१/२०१९, दि.१६/०९/२०१९. 


शासन निर्णय :- 


कामा व diese रुग्णालय, मुंबई या संस्थेस संदर्भाधीन दिनांक २६.०४.२०१९ च्या 


पत्रान्वये जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून खाळील तक्त्यात नमूद 


रुपये ४,००,००,०००/- (रुपये चार कोटी फक्त) इतक्या रक्कमेची यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास या 


शासन निर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ.क्र यंत्राचे नाव नग संख्या | प्रति नग किंमत (रु) | एकूण किंमत 
[aera मल्टीपॅरामीटर मॉनिटर ०५ ६७२००० ३३६०००० 
२ | सिरिंज gape पम्प 22 ४५००० ९९०००० 
३ | अँनेस्थेसिया वर्कस्टेडान ०२ २८००००० ५६००००० 
४ | व्हिडीओ लरिंगोस्कोप शिंडगा २४६४००० २४६४००० 
५ | वॅक्‍्युम / वेन्टोअस ०२ ११५००० २३०००० 
६ | एन.एस.टी.मजीन 03 340000 १०५०००० 
कॉटरी मशीन 10१ | (9२८००० (७२८००० 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएचएम-२०१९/प्र.क्र.२५५/प्रशा-१ 


८ | न्युओनेटल / इंफन्ट वेन्टीलेटर ०६ १९०४००० ११४२४००० 
र रेडिन्ट वारमर ०८ १००००० ८००००० 

१० | एलईडी फोटोथेरापी 03 400000 300000 

| 99 | पोर्टेबल एक्स-रे मज्ञीन |. - "१. | ३००००० ३००००० 

१२ | har are ट्रॉली ०२ ३५००० (७0000 

93 a4 इल्युमिनेटर |. “जीत | २५०००० २५०००० 

१४ ।१२लिड इलेक्ट्रोकाडीओग्राफ | “कीती | 240000 240000 

१५ | हयुमिडिफाईड नेसल हाय फ्ळो ०२ ५००००० १०००००० 

सिस्टम 

१६ | पल्स ऑक्सिमीटर १५ १५०००० २२५०००० 

१७ | फुल्ली अँटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री षि २०००००० २०००००० 

STATS 

१८ | Yoo एमए एक्स-रे मशीन 10१ | १४००००० १४००००० 

१९ | 3 लिड इलेक्ट्रोकार्डीओग्राफ ०२ १००००० २००००० 

२० | पॅडियाट्रिक वेन्टीलेटर ०२ १६८०००० ३३६०००० 

29 | हाय स्पिड ea RR स्टर्लायझर 03 300000 200000 

२२ | प्रोटोनिक प्लाझमा एअर ०३ ३१६३३३ ९४९००० 

स्टर्लायझर 

२३ | सजिकल इन्स्ट्रमेट सेट pod १२५००० १२५००० 

एकूण ४,००,००,००० 
अटी :- 

१. सदर प्रशासकीय मान्यता संबंधित संस्थेस जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत उपलब्ध निधीतून 
प्रदान करण्यात येत आहे. 

२. सदर यंत्रसामुग्री हाताळणीसाठी नव्याने पदनिर्मितीची आवऱ्यकता तसेच बांधकाम / 
विद्युतीकरणाची नाही, याबाबत संचालनालयाने व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खातरजमा 
केली आहे. 

३. सदर विषयी " शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 


नियमपुस्तिका " याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या 


शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये 


नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएचएम-२०१९/प्र.क्र.२५५/प्रशा-१ 


& न 


१०. 


2. 


सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया " औषधे, तद्‌अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 


उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. मार्फत 


करण्याबाबत " निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/ 


प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 


नसल्याची खात्री संचालक ( वै.शि.) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 


शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ हकतील 


अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 


प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 


नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आव्यक असल्याबाबत संचालकांनी 


खात्री करावी. 


मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 


आलेल्या लेखाशीर्षाखाली मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 


याची दक्षता घ्यावी. 


उपरोक्त झासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ 


मधील परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ " किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा " या 


शीर्षकाखालील परिच्छेद क्रमांक 3.9.2.9 मधील तरतूदीचे खरेदी समितीने अनुपालन 


करावे. त्यानुषंगाने यंत्राच्या किंमतीस आवश्‍यकतेनुसार सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात 


येईल. 


या प्रयोजनासाठी उपरोक्त तक्‍्यात नमूद केलेल्या यंत्रसामुग्री खरेदीसाठी येणारा खर्च 


खालील लेखाशीर्षातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएचएम-२०१९/प्र.क्र.२५५/प्रशा-१ 


४२१० 
०३ 

१०५ 

२३१ 
(३१)(०१) 
42 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३, 


नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


मागणी - ओ १४ लेखा शिर्ष - ४२१० 
कामा व ऑल्ब्लेस रुग्णालय, मुंबई 

वैद्यकीय शिक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
वैद्यकीय खर्च 
विषम चिकित्सा 
जिल्हा योजना मुंबई हहर 
रुग्णालयासाठी यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री 
यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री (४२१० ७२७१) 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००११५१५१८३१७०१३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रति, 


Digitally signed by ARUN MURLIDHARRAO 
DAHALE 


DN: c=IN, st=Maharashtra, 

A R U N 2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c9ba5a50 
897b7b2244d66593f50dd7 13da838609125 
03, postalCode=400032, 

M U R L | D H A R street=MANTRALAYA MUMBAI, 
serialNumber=30df743755280cf26ce97ec0 
978235f63f80f0bc4317129bf381eb48778f2 

, ou: 


RA O DA H A L E e3d, ou=NA, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, cn=ARUN 
MURLIDHARRAO DAHALE 

Date: 2020.01.15 18:11:52 +05'30" 


(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखाकार - १ (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई 


२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेडन लि., मुंबई. 


३. जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालय,मुंबई. 
४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 


५. अधिक्षिका, कामा व ऑल्ब्लेस रुग्णालय, मुंबई. 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. निवडनस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


